शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय,बारामती, पुणे या 
संस्थेस सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षात राज्य 
योजनेंतर्गत अनुदानातून खरेदी करण्यात आलेल्या 
यंत्रसामुग्रीची देयके अदा करण्यास मान्यता 
देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : जीसीबी-२०२१/प्र.क्र.१७/प्रशा-१ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक : २६ मार्च, २०२१ 
वाचा : १) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग- 
॥/ उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६. 
२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६ / प्र.क्र.२४० / 
आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७. 
३) शासन निर्णय वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, , क्रमांक जीसीबी-२०१८ / 
प्र.क्र.१६७ /प्रशा-१,दिनांक २४ जून, २०१९ 
४) शासन निर्णय वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, , क्रमांक जीसीबी-२०१९ / 
प्र.क्र.१६५ /प्रशा-१,दिनांक २४ जून, २०१९ 
५) शासन निर्णय वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांक जीसीबी-२०१९ / 
प्र.क्र.१९२ /प्रशा-१,दिनांक १३ ऑगस्ट, २०१९ 
६) संचालक वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र : संवैशिवसं / यंसाख /म/ 
शावैमबापुणे / प्रलंबित देयक २०१९-२०/४८२७/२०२०,दिनांक : ०४.०९.२०२० 
७) शासन पत्र, वित्त विभाग क्रमांक संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.२०/कोषाप्र-५, दिनांक २४ 
मार्च, २०२० 
८) शासन पत्र, वित्त विभाग, क्रमांक संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.४२/कोषाप्र-५, दिनांक २७ 
मार्च, २०२० 


शासन निर्णय : 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, बारामती, पुणे या संस्थेस उपरोक्‍त शासन निर्णय, दिनांक 
२४.०६.२०१९ व दि.१३.०८.२०१९ अन्वये विविध यंत्रसामुग्री खरेदी करण्यास प्रशासकीय मान्यता 
प्रदान करण्यात आली होती. तथापी “गत आर्थिक वर्षात कोरोना विषाणू संक्रमणामुळे उद्भवलेल्या 
परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर कोषागार कामकाजाचे नियमन करण्याच्या दृष्टीने सर्व कोषागारे / 
उपकोषागारे व अधिदान व लेखा कार्यालयात चाळू आर्थिक वर्षातील अनुदानाशी निगडीत देयके 
स्विकृती केवळ २७ मार्च, २०२० पर्यंतच चालू ठेवावी. तद्नंतर केवळ कोरोनाशी निगडीत बाबींची 
देयके वगळता अन्य कोणतीही देयके स्विकृत करण्यात येऊ नयेत” असे निर्देश देण्यात आले होते. 


तसेच उपरोक्‍त शासन पत्र, वित्त विभाग, दिनांक २७ मार्च, २०२० अन्वये आरोग्य सेवेशी 
निगडीत देयके दिनांक ३१.०३.२०२० पर्यंत स्विकारण्यास मुदत वाढ देण्यात आली होती. याबाबत 
बारामती येथे उपकोषागार कार्यालय असल्याने संस्थेची खालील तक्त्यात नमूद देयके अदा करणे 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीबी-२०२१/प्र.क्र.१७/प्रशा-१ 


शक्‍य झाले नाही. सबब, सदर संस्थेस सन 2020-29 या वित्तीय वर्षात राज्य योजनेंतर्गत मंजूर 
अनुदानातून सोबतच्या परिशिष्टात नमूद रुपये ७८,७९,२१२/- (रुपये अठ्ठ्याहत्तर लक्ष, एकोणऐंशी 
हजार, दोनशे बारा फक्त) इतक्या रक्कमेची प्रलंबित देयके अदा करण्यास या शासननिर्णयान्वये 
पुढील अटींच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र यंत्राचे नाव देयक | VINA मान्यता क्रमांक 
रक्‍कम व दिनांक 
Ey सर्जीकल SA १३१००० 
२. | एअर कंडिशनर 2 टन 240992 | A निर्णय क्र.जीसीबी- 
२०१९/प्र.क्र.१६५/प्रशा-१, 
. | एलएससीएस सेट ४०५०० rere 
४ | हायस्टेरेक्टोमी सेट ३६३०० 
५ | फोटोकापीअर १७५४९९ 
मल्टीमिडीया प्रोजेक्टर २१९००० 
७ | फोटोकॉपिअर मशीन २९९९३९ 
संगणक ६४५९८ 
९ | डेक्सटॉप कम्प्युटर २५८००० 
१७० | डेक्सटाप कम्प्युटर ३०२४०० 
११ | लॅपटॉप १५३३९८ 
१२ । वायररहित एलडी प्रोजेक्टर ७३००० 
१३ । वायररहित एलडी प्रोजेक्टर ७३००० | झासन निर्णय क्र.जीसीबी- 
१४ | वायररहित एलडी प्रोजेक्टर (93000 | २०१८/प्र.क्र.१६७/प्रशा-१, 
१५ | प्रिटर ४१३९६ दि.२४.०६.२०१९ 
१६ | टेलिव्हीजन, डीव्हीडी प्लेअर २७९००० 
१७ | प्रिंटर विथ स्कॅनर १७४०८८ 
१८ | मल्टीफन्ठान प्रिंटर २६९०७५ 
१९ | लॅपटॉप ४९९९९ 
२० | क्रायोबाथ, निडल बर्नर, मायक्रोपीपेट सेट, २७६२३८ 
बायनाकुलर मायक्रोस्कोप, ऑरबिटल शेकर, 
हॉट एअर ओहोन 
२१ | लमिनार एअरफलो ११७५०० 
२२ क्लिनिकल सेंट्रीफयुज १००२३० 
२३ | KES अलोन पॅराफिन डिस्पेन्स मांडयुल १०० | २९३२३० 
कोल्ड प्लेट, स्टॅण्ड अलोन कोल्ड प्लेट, 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीबी-२०२१/प्र.क्र.१७/प्रशा-१ 


अ.क्र यंत्राचे नाव देयक | प्रशासकीय मान्यता क्रमांक 
रक्‍कम व दिनांक 
fez] फलोटेशन वॉटर बाथ 
२४ | अँटोक्लेव्ह ४२४८० 
२५ | ब्लड प्रेशर इन्ट्रमेट १२०५० 
२६ | पॅराफिन एंम्बेडिंग बाथ ४३६६० 
२७ | मॅन्युअल रोटरी मायक्रोटोम ७०८०० 
२८ | बायनाकुलर मायक्रोस्कोप हाय अण्ड सेमी २५९६०० 


अँपोक्रोमँटीक ऑप्टीकसह, बायनाकुलर 
मायक्रोस्कोप हाय अँण्ड लेन्सेससह, 
२९ | डिजीटल एसएलआर PART २० AMT] १८८८०० 
पिक्सेल मायक्रो, म्याक्रोवाईड अँगल झुम 
= eae aa शासन निर्णय क्र.जीसीबी- 
ae २०१८/प्र.क्र.१६७/प्रशा-१, 
३१ । वजनासह केमीकल , FABRA] १०४३१५ दि.२४.०६.२०१९ 
लेन्स, लॅबरोटरी स्टर्रर, इलेक्ट्रोफोर्सेस सेट- 
अप 
३२ | थॉट्स फार स्टेनिंग जार, कपलिंग जार, १८०७१ 
Kets «vet निडल अँडल्टसाठी, 
स्टरनळ पंक्चर निडल लहानमुलांसाठी, 
लिव्हर बायोस्पीनिडल, स्पेसिफीक ग्रॅव्हिटी 
मेजर, स्लाईडसाठी स्टेनिंग जार, 
युरिनोमीटर, डिस्पोजेबल टिप्ससह सर्व 
साईजच्या पिपेट 
३३ | हॉट प्लेट, डिस्टील्ड, वाटर बाथ, Sere] २९९१८९ 
टेबल, केमीकलसाठी सिंगल पॅन डिजीटल 
बॅलन्स, लेंबोरेटरी काऊंटर, ऑटोमेटीक 
टायमर, बॅलेन्स वेईग ऑरगन, सॉ वायर फॉर 
कटिंग बोन, एलईडि एक्स रे व्युव्ह बॉक्स, 
१.५ सेकंदाचे स्टॉप वॉच, इलेक्ट्रिक पीएच 
मीटर, सर्जिकल इन्स्ट्रुमेंट सेट, पीएच मीटर, 
इन्क्युबेटर, डिजीटल सिंगल पॅन सेंसिटिव्ह 
केमीकल बॅलन्स 


३४ | हिमोग्लोबिन मीटर डिजीटल, ब्लड बँक ३६८०० 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीबी-२०२१/प्र.क्र.१७/प्रशा-१ 


अ.क्र यंत्राचे नाव देयक । प्रशासकीय मान्यता क्रमांक 
रक्‍कम व दिनांक 
वेईग स्केल 
३५ | प्लाज्मा एक्सप्रेसर, ब्लड ट्रान्स्पोटेशान कुल | १५२१९० 
बॉक्स १८ लिटर शासन निर्णय क्र.जीसीबी- 
३६ | टयुब सिलर १८५४०० | २०१८/प्र.क्र.१६७/प्रशा-१, 
३७ | पोर्टेबल cag सिलर २०७२०० दि.२४.०६.२०१९ 
३८ | थोविंग बाथ १०९७६० 


३९ | डिजीटल ऑटोमेटेड कॅमेरा ५ मेगा पिक्सेल १६८०० 


४० । डिलीव्हरी सेट, स्टिच रिमुव्हल सेट, fF} ८४७०० 
अँण्ड सी सेट, एमव्हीए सेट, सर्वायकल पंच 
बायोप्सी फोरसेप, स्पॉज फोरसेप, मायोमा 
स्क्रु,टॉर्च लाईट 

४१ | ऐंस्कॅनमॅक्‍्स २९७५०० 
४२ | आप्थाल्मोस्कोप हायनेबेटा, रेटीनोस्कोप| १२७५९६ 
हायनेबेटा, केरॉटोमीटर मॅन्युअल 
४३ | सक्कन कॅटेथर ३५०० 
४४ | इंन्डोट्रॅच्युअळ टयुब, शु रॅक, स्विचर कटिंग १८५८६५ 
ट्रे, RPO सेट, रिनल सर्जरी सेट 
5५ | जेनिटो युरिनरी इन्स्टुमंट,अपन्डीक्टोगी सेट, | २६१९१७ | शासन निर्णय क्र.जीसीबी- 


सीव्हीपी ट्रे २०१९/प्र.क्र.१९२/प्रशा-१, 
४६ । एव्ही फिस्टुला सेट १९०२००  दि.१३-०८.२०१९ 
४७ । रेक्टल इन्स्ट्रमेट, ड्रेसिंग सेट, मेजर बेसिक | २१७२९५ 
सेट जनरल सर्जरी, वॅस्कुलर सर्जरी 
४८ | प्रोटोस्कोप, जनरल सर्जरी सेट मेजर ५६८५६ 
४९ | लप्रोटांमी-कोलेसायटोक्‍टोमी सेट १७५२५१ 
yo । सेंट्रेफयुज मशीन, मायक्रोपीपेट फिक्स ६२५५० 
वॅल्युम 
५१ | रेफिजरेटर ४२७७५ 
५२ । वॉटर बाथ १६०४८ 
५३ | मायक्रोपीपेट व्हेरिएबल व्हॅल्युम २४६४० 
५४ | मायक्रोस्कोप बायनाक्युलर ६०१८० 
५५ | बी पी अँपरेटस २०७२ 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीबी-२०२१/प्र.क्र.१७/प्रशा-१ 


अ.क्र यंत्राचे नाव देयक । प्रशासकीय मान्यता क्रमांक 
रक्‍कम व दिनांक 
५६ | रेफिजरेटर लब, हॉट एअर ओहन ६४०३९ 
५७ | ग्लुकोमीटर, व्ही WM सेट, UIs} ३८६९४ 
pula जार शासन निर्णय क्र.जीसीबी- 
Gd Ueda एलईंडी ओटी लाईट १२२५०० २०१९/प्र.क्र.१९२/प्रशा-१, 
५९ | सर्जिकल कॉटरी ८८६५० दि.१३.०८.२०१९ 
go | मल्टीमिडीया प्रोजेक्टर ५२३६० 
६१ | अँनेस्थेशिया बाईल मशीन १९२००० 
एकूण ७८७९२१२ 
अटी :- 


१. सदर मान्यता संबंधित संस्थेस राज्य योजनेतंर्गत सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात मंजूर 
अनुदानातून प्रदान करण्यात येत आहे. 


२. सदर विषयी करण्यात आलेली खरेदी ही खरेदी विषयक प्रचलित कार्यपध्दतीनुसार 
करण्यात आलेली आहे, तसेच वरील नमुद बाबी संबंधीत संस्थेस प्रत्यक्षात प्राप्त 
झालेल्या आहेत, याची खातरजमा संबंधित संस्थेने केलेली आहे. याबाबत कोणतीही 
अनियमितता आढळल्यास त्यांची सर्वस्वी जवाबदारी संबंधित संस्थेची राहील. 


३. सदर देयके यापूर्वी अदा करण्यात आलेली नाहीत. तसेच त्याची द्विरूक्ती होत नाही. 


२. या प्रयोजनासाठी येणारा खर्च संबधित संस्थेस खालील लेखाशीर्षातंर्गत मंजूर होणा-या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, बारामती 


मागणी क्रमांक : एस-०४ 
४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च 
०५ - वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५ - विषमचिकित्सा राज्य योजनांतर्गत योजना 
(००) (३७ - शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये यांचे बळकटीकरण दर्जावाढ 
करणे व यंत्रसामुग्री (४२१० १६२९) 
५२ - यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री (४२१० १६२९) 


३. सदर झासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, दिनांक 
१७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग -१, अनुक्रमांक- 
६, नियम क्रमांक-४० अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये हा शासन निर्णय 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीबी-२०२१/प्र.क्र.१७/प्रशा-१ 


Os सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०३२६१३२६२७२३१३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ARUN 
MURLIDHAR 
RAO DAHALE 


(अ.मु.डहाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. महालेखाकार -१ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई. 
२. व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉपोरेडन लि., मुंबई. 
३. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 
४. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, बारामती, पुणे 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 
६. निवडनस्ती (प्रशा-१). 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


